सुधारित आकृतिबंधानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे समायोजन / विनंतीने बदली 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन AAs क्रमांक :- ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जून, २०२० 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शा.नि.क्र.इएसटी-३४१६/प्र.क्र./६९/उद्योग-३, 
दि.७.११.२०१९ 
३) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था/वर्ग-१/समायोजन/२०१९/अ-२४, 
दि. ७.०१.२०२०. 
शासन आदेशा :- 


उद्योग संचालनालय व त्याच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधामध्ये काही पदांची श्रेणी उन्नत करण्यात आली 
आहे तर काही कार्यालयातील कार्यरत पदे व्यपगत करण्यात आली आहेत. सदरची कार्यरत पदे व्यपगत 
करण्यात आली असल्याने तसेच काही कार्यालयातील पदांची श्रेणी उन्नत केल्यामुळे कार्यरत अधिकाऱ्यांचे 
समकक्ष पदावर समायोजन करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. तसेच काही पदांची श्रेणी उन्नत केल्यामुळे निर्माण 
झालेल्या पदावर बदली करण्याबाबत उद्योग संचालनालयास विनंती अर्ज प्राप्त झाले होते. 
२. उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील खाली 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची संदर्भ क्र.१ चा अधिनियम व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ मधील 
प्रकरण दोन मधील कलम ४ (4) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या लगतपूर्व बदली करणाऱ्या लगत वरीष्ठांच्या 
मान्यतेने तसेच संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार व्यपगत / श्रेणी उन्नत झालेल्या पदावर उद्योग उपसंचालक 
(तां) (गट-अ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची समकक्ष पदावर खालीलप्रमाणे समायोजनाने बदली करण्यात येत 
आहे. : - 


अ.क्र अधिक्षकीय उद्योग विनंती बदलीनंतरची शेरा 
अधिकारी यांचे नाव व पदस्थापना 
ठिकाण 
हि श्री. उ. सू. पुरी, | अधिक्षकीय उद्योग | जि.उ.के., अमरावती येथील श्रेणी 
अधिक्षकिय उद्योग | अधिकारी, जिल्हा उद्योग | उन्नत करण्यात आलेल्या अधिक्षकीय 
अधिकारी, उपविभागीय | केंद्र, अमरावती उद्योग अधिकारी यापदावर विनंतीने 
कार्यालय, नांदेड बदली करण्यात येत आहे. 


झासन आदेश क्रमांकःईएसटी-२०२०/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 


अ.क्र. | उद्योग उपसंचालक (तां) | समायोजना नंतरची शेरा 
यांचे नाव व ठिकाण पदस्थापना 

२. श्रीमती मृ. न. देवराज, (var उप संचालक, । अति. महाव्यवस्थापक, जि.उ.कें., 
अति. महाव्यवस्थापक, । मुंबई प्राधिकरण विभाग, =| ठाणे हे पद सुधारित आकृतीबंधामध्ये 
जि.उ.कें., ठाणे चुनाभट्टी, मुंबई व्यपगत करण्यात आल्यामुळे रिक्‍त 

पदावर समायोजनाने बदली करण्यात 
येत आहे. 

३. श्री. सं. धा. बांगर, उद्योग उपसंचालक (तां) | महाव्यवस्थापक, जि.उ.कें 
महाव्यवस्थापक, मुख्यालय, मुंबई अमरावती हे पद सुधारित 
जि.उ.कें., अमरावती आकृतीबंधामध्ये श्रेणी उन्नत केल्यामुळे 

रिक्त पदावर समायोजनाने बदली 
करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अ.क्र. १ येथील श्री. उ. सू. पुरी, यांनी केलेल्या विनंतीनुसार बदली करण्यात आली असल्याने 
त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व तहनुषंगीक ळाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
३. श्री. उ. सू. पुरी, अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, उपविभागीय कार्यालय, नांदेड यांच्या बदलीने Rat 
झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. उ. सू. पुरी, अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्र, 
अमरावती यांच्याकडे पुढील आदेझापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
४. संबंधित अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये तसेच 
म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नसल्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक 
व सेवाभिळलेख बदलीच्या कार्यालयात विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२५१३३४४७५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by 


Namdeo Kondiba Bhosale 
Date: 2020.06.25 14:59:02 


+05'30' 
(डॉ.ना.कों.भोसले) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रति, 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
प्रत 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःईएसटी-२०२०/प्र.क्र.१८/उद्योग-३ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, 

५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / ठाणे / अमरावती 

९. उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे / अमरावती / औरंगाबाद 
१०. सर्व संबंधित अधिकारी (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

११. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


